राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेकरीता तैनात 
करण्यात येणाऱ्या केंद्रिय / आंतर राज्यातील 
पोलिस बलांच्या तुकड्यांकरीता अदा करावयाच्या 
बंदोबस्त शुल्काकरीता येणारा खर्च अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी नवीन उपलेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण ०७१६/ ४१२५ / प्र.क्र.१०६ / faa १ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०६ जुले, २०१७. 


वाचा :- १) WAR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. WA / ३५/ 
२०८१ /बंदोबस्त प्रतिपूर्ती /२०/२०१६, दिनांक १३ जुले, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्रात विविध प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी केंद्रिय (सी पी एम 
एफ कंपन्या) / आंतर राज्यातील पोलिस बलांच्या तुकड्या विविध कालावधीसाठी तैनात करण्यात 
येतात. सदर बंदोबस्ताकरीता केंद्र सरकारला / संबंधित राज्यास खर्चाची रक्कम अदा करावी 
लागते. सदर बंदोबस्त खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता केंद्र सरकारला (सी पी एम एफ कंपन्या) 
व इतर राज्यांना अदा करावयाच्या रकमांसाठी मुख्य लेखाशिर्ष “ २०५५ पोलीस ” या खाली १) 
केंद्र सरकार (सी पी एम एफ कंपन्या) ला अदा करावयाच्या रकमांसाठी व २) इतर राज्यांना अदा 
करावयाच्या रकमांसाठी अशी दोन स्वतंत्र उपलेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय:- 

राज्यात विविध प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी केंद्रिय (सी पी एम एफ 
कंपन्या)/ आंतर राज्यातील पोलीस बलांच्या तुकड्या विविध कालावधीसाठी तैनात करण्यात 
येतात. सदर बंदोबस्ताकरीता केंद्र सरकारला / संबंधित राज्यास खर्चाची रक्कम अदा करावी 
लागते. सदर बंदोबस्त खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता केंद्र सरकारला (सी पी एम एफ कंपन्या) 
व इतर राज्यांना अदा करावयाच्या रकमांसाठी खालीलप्रमाणे नविन उपलेखाशिर्ष उघडण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) केंद्र सरकारला (सीपीएमएफ कंपन्या) अदा करावयाच्या रकमांसाठी 


मागणी क्र. बी- १ Demand No.B - 9 

२०५५ पोलीस 2044 Police 

(00) ११७ अंतर्गत सुरक्षा (००) ११७ Internal Security 

(00)(09) केंद्र शासनाकडून मागविलेली अंतर्गत | (००)(०१) Internal Security deployed by 
सुरक्षा Central Government 

५०- इतर खर्च (२०५५ए०५२) ५०- Other Charges (२०५५ ७०५२) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७१६/ ४१२५ / प्र.क्र.१०६/ faa 9 at 


२) तसेच, इतर राज्यांना अदा करावयाच्या रकमांसाठी 


मागणी क्र. बी- १ 


Demand No. 8-१ 


2044 पोलीस 


2044- Police 


(00) ११७ अंतर्गत सुरक्षा 


(००) ११७ Internal Security 


(00)(02) इतर राज्यांकडून मागविलेली अंतर्गत 
सुरक्षा 


(००)(०२) Internal Security deployed by 
Other State 


५०- इतर खर्च (२०५५ए०६१) 


4o- Other Charges (२०५५०६१) 


2. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६२ / अर्थ - 99, दिनांक 


२९.०६.२०१७ तसेच, महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १ यांचे क्र. ख.वि/ चा-१/गृह 
विभाग/ युओआर-६/२०१७- १८/ २५९, दिनांक ०१.०६.२०१७ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०७०६१५३९०३८१२९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Bhanudas 8. 
Ingale 


प्रति, 


Digitally signed by Bhanudas 8. Ingale 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Date: 2017.07.06 15:39:07 +05'30' 


(भा.बा.इंगळे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


ms) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई / नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


o~ 
ae 


an 


) 
) 
) 
8) 
) 
) 
) 


७ निवडनस्ती / fas १ अ. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय- ७/ अर्थसंकल्प- ११), मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
अवर सचिव (बीयुडी- १), गृह विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


2.5.4.20=f8f9b8078a26fcd5e6693203d 1 bf5c64b5230b5 
886b5a2a443daceb6d447c6dc, cn=Bhanudas B. Ingale 


